पेंच व्याप्र प्रकल्प या योजनेत्तर 
योजनेखालील निर्माण करण्यात 
आलेल्या ४२ अस्थायी पदे सन २०२४- 
२०२५ मध्ये पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-४/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ स्पटेंबर, २०२४. 


वाचावे :- 
१. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दिनांक १३.०९.२०१९. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : एमएफएस-२०१७/प्र.क्र.७७/फ-८, 
दिनांक २१.०९.२०२१. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६२/फ- 
१, दिनांक १३.०३.२०२३ 
४. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०२.२३/प्र.क्र.६२/फ- 
१, दिनांक २६.०९.२०२३. 
५. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दिनांक 
२१.०२.२०२४. 
६. उप वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक : कक्ष-३/योजनेत्तर/प्र.क्र.०६(२३-२४/२३३, दिनांक २६.०२.२०२४. 
७. शासन निर्णय, महसूल व वनविभाग क्रमांक : डब्ल्युएलपी-०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-४/फ-१, 
दिनांक १०.०४.२०२४. 
८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक 
०६.०९.२०२७४. 
प्रस्तावना:- 
पेंच व्याघ्र प्रकल्प या योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी 
पदांना सन २०२३-२४ मध्ये संदर्भ क्रमांक ३ व ४ च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१.०३.२०२३ ते 
दिनांक २९.०२.२०२४ पर्यंत चाळू ठेवण्यासाठी शासनाची मंजुरी प्रदान करण्यात आली होती. उप 
वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी “पेंच व्याघ्र प्रकल्प” या 
योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदे सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक 
०१.०३.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबत प्रस्ताव संदर्भ क्रमांक ६ च्या पत्रान्वये 
शासन मान्यतेसाठी सादर केला होता. 
२. प्रशासकीय विभागाच्या आकृतिबंधातील समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु, त्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 


३१.०८.२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. ५ च्या शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आले होते. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ७ शासन निर्णयान्वये सदर 
पदास सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक ३१.०८.२०२४ पर्यंत चालू ठेवण्यास 
मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. 


४. संदर्भ क्रमांक ८ च्या शासन निर्णयान्वये “सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात 
समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापुर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु, ज्यांचा समावेश आकृत्तीबंधात करण्यात आळेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या 
सर्व अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत.” 


शासन निर्णय :- 


संदर्भ क्रमांक ५ च्या वित्त विभागाच्या शासन निर्णयान्वये पेंच व्याघ्र प्रकल्प या योजनेत्तर 
योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी पदांना सन २०२४-२५ मध्ये दिनांक 
०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत पुढे चाळू ठेवण्यास शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे. 


२. पेंच व्याघ्र प्रकल्प या योजनेत्तर योजनेखालील निर्माण करण्यात आलेल्या ४२ अस्थायी 
पदांच्या आस्थापनेवर होणारा खर्च "२४०६ वनीकरण व वन्यजीवन (योजनेतर), ०१ वनीकरण, १०१ 
वन संरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, (०१) प्रशासन व संरक्षण, (०१)(०१) प्रशासन व संरक्षण (२४०६ 
००९६)" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीतून 
भागविण्यात यावा. 


३. हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२/(माग-२)/ 
२००४/वित्तीय सुधारणा-१, दिनांक ०४.१०.२००४ व क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०६.०९.२०२४ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या अनुषंगाने 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२६१३१११७४८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VIVEKVUAY (क्य e  . 
HOSHING 

(विवेक होरिंग) 

उप सचिव (वने) 

महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


३. अपर अपर मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पुर्व नागपूर. 

५. वनसंरक्षक व क्षेत्रसंचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर, 
७. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२ (निवड नस्ती ). 


मम ममम मल 


शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक डब्ल्यूएलपी ०४.२४/प्र.क्र.८२/भाग-४/फ-१, दिनांक 
२५ सप्टेंबर, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र 


(दिनांक ०१.०९.२०२४ ते दिनांक २८.०२.२०२५ या कालावधीसाठी मुदतवाढ दिलेली पदे) 


मुख्य वनसंरक्षक आणि क्षेत्रसंचालक 
विभागीय वन अधिकारी 
सहा. वनसंरक्षक 
वनक्षेत्रपाल 

कार्यालय अधीक्षक 
वनपाल 

वनरक्षक 

मुख्य लेखापाल 
लेखापाल 

(१७ | ० लिपिक नि टंकलेखक 
डिपाई 

२ लघुलेखक (निम्न श्रेणी) 
३ वाहनचालक 

१४ चौकीदार 

१५ वायरलेस हेल्पर 

१६ मास्ट लष्कर 


डड 


ae 


न्यत -O 


एकूण अस्थायी पदे 


KKKKKKKK 


